सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या 
शासकीय वसतिगृह योजनांच्या ३ 
लेखाशिर्षाचे एकत्रिकरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीसीएच-२०२३/प्र.क्र.३९५/शिक्षण-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :- ११ मार्च, २०२४ 


वाचा :- 9) आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र.सकआ/शिक्षण/झावगृ योजना/लेखाशिर्ष 
एकत्रिकरण/ प्रस्ताव/२०२३-२४/का.५अ/ ४५३४, दि.१८.०९.२०२३ 
२) महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हकदारी)-। महाराष्ट्र, मुंबई यांचे पत्र क्र.ख.वि/चा.१/ 
सामाजिक न्याय और विशेष सहाय्यता विभाग/यूआर-१५१/२०२३-२४/११०८/, 
दि.२३.०१.२०२४ 


प्रस्तावना : - 
सामाजिक न्याय व faa सहाय्य विभागांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या शासकीय 


वसतीगृह योजनांच्या लेखाशीर्ष २२२५३३४२, २२२५०२८१ व २२२५०९१३ या ३ लेखाशिर्षांमध्ये समान 


उद्दिष्टे असून या उद्दिष्टांतर्गत शासकीय वसतीगृहाकरिता त्यांचा Seat समान अथवा एकच असून 


खर्च देखील सारख्याच बाबींवर होत असल्यामुळे या ३ लेखाशिर्षांचे लेखाशिर्ष २२२५३३४२ मध्ये 


एकत्रिकरण करुन लेखाशिर्ष 22243382 या लेखाशिर्षाच्या नावात Bard: बदल करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या शासकीय 


वसतीगृह योजनांच्या लेखाशीर्ष २२२५३३४२, २२२५०२८१ व २२२५०९१३ या ३ SSA समान 


उद्दिष्टे असून या उद्दिष्टांतर्गत शासकीय वसतीगृहाकरिता खर्च सारख्याच बाबींवर होत असल्यामुळे 


या ३ लेखाशिर्षाचे एकत्रिकरण करुन सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या तीन्ही लेखाशिर्षांपैकी 


लेखाशिर्ष २२२५३३४२ मध्ये सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापासून तीन लेखाशिर्षाची एकत्रित तरतूद 


अर्थसंकल्पीत करण्यास व २२२५२३२३४२ या लेखाशिर्षाच्या नावात खालीलप्रमाणे अंडात: बदल 


करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२३/प्र.क्र.३९५/शिक्षण-२ 


मागणी क्रमांक. एन-३ Demand No. N-3 

2224 अनुसूचित जाती, अनुसूचित 2225 | Welfare of | Scheduled Castes, 
seh, इतर यागासवर्ग =] (| Stes, Oras 
अल्पसंख्याक यांचे कल्याण, 

०१ अनुसूचित जातींचे कल्याण 0] Welfare of Scheduled Castes 

२७७ शिक्षण 277 Education 

(०१) | वसतिगृहे (01) | Hostels 

(०१) (१३) अनुसूचित जातीतील मुले व | (01) (13) | Opening and Maintenance of 

मुली यांच्याकरिता eer |_| Govemmon Hosts fr Shel 
वसतिगृहे सुरु करणे व त्यांचे (22253342) 
परिरक्षण (कार्यक्रम) 
(22243382) 

२. सदर arm निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१७६/२०२४/व्यय-१४, 


दि.१३.०२.२०२४, तसेच महाळेखाकार कार्यालय, मुंबई यांच्या संदर्भाधीन पत्र दि.२३.०१.२०२४ 


अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र २०२४०३१११५१९०७४५२२ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANIL KONDAJI AHIRE 
A N | | KO N DAJ | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SOCIAL 
JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9004dcdaa635070d60922aaa5dec8888d343a47356798 
6c 9cf27e4353d60e5 1, postalCode=400032, st=Mahi hi 


serial INumber=FD9B93035F4DA174C04FA7 1634FE1F6AA493C78 
A5335F98565 1F937888DF7A89, ANIL KONDAJ! AHIRE 


Date: 2024.03.11 15:28:18 +05'30° 


(अ. कों. आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हकदारी)- । महाराष्ट्र, मुंबई 

आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण, 

सर्व सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

सह सचिव (शिक्षण-२), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अवर सचिव (अर्थसंकल्प) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (शिक्षण-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


